RNI No . MAHBIL / 2009/31748 
Reg . No . MH/ MR/ South- 324/ 2013 - 15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ६, अंक १७] 


गुरूवार , ऑगस्ट २१, २०१४ / श्रावण ३० , शके १९३६ 


[ पृष्ठे १०, किंमत : रुपये २६. ०० 


असाधारण क्रमांक ८१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण आणि स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम यांखालील (भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना. 


नगरविकास विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ ऑगस्ट २०१४ 


अधिसूचना 


47 


गरपार 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ . 

क्रमांक एमयुपी. २००८ / २९३८ / प्र.क्र . ४६६/ पुनर्बाधणी-१७ / नवि- १९ . - ज्याअर्थी, शासनाने महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ (१९६५ चा महा. ४० ) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला 
आहे ) याच्या कलम ६ चे पोट -कलम (१ ) मधील खंड ( क ) मधील तरतुदीनुसार, शासन उद्घोषणा, नगरविकास विभाग, क्रमांक 
एमयुपी . २००८ / २९३८ / प्र.क्र . ४६६ / नवि - १९, दिनांक २७ ऑगस्ट २००९ याद्वारे महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग -१- अ पुणे 
विभाग , दिनांक २७ ऑगस्ट २००९ यामध्ये उद्घोषणा प्रसिद्ध केली असून , महाराष्ट्र शासनाने कोल्हापूर जिल्ह्यातील इचलकरंजी 
या नगरपरिषदेची हद्दवाढ करण्यासाठी , उक्त अधिनियमाचे कलम ६ चे पोट - कलम ( १) मधील खंड ( क ) याअन्वये अधिसूचना 
काढण्याच्या आपल्या प्रस्तावावर आक्षेप मागविले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त उद्घोषणेस प्राप्त हरकती व सूचना शासनाने विचारात घेतल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, भारताचे संविधानाच्या अनुच्छेद २४३- थ च्या खंड ( २ ) मध्ये नमूद केलेल्या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र 
शासनाला, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ अ ” मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्राचा समावेश करून इचलकरंजी नगरपरिषदेच्या सीमांमध्ये 
फेरफार करणे इष्ट वाटते . 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ६ चे पोट -कलम (१ ) मधील खंड ( क ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून व त्याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ६ चे पोट -कलम ( १) मधील खंड ( क ) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे , अनुसूची “ अ ” मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्राचा समावेश 
करून इचलकरंजी नगरपरिषदेच्या सीमांमध्ये फेरफार करीत आहे. इचलकरंजी नगरपरिषदेच्या सुधारित सीमा अनुसूची “ ब ” मध्ये 
विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील . 


भाग एक - अ-( म . उ.वि .) - ८१ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , ऑगस्ट २१, २०१४ / श्रावण ३० , शके १९३६ 


अनुसूची “ अ ” 
इचलकरंजी नगरपरिषदेच्या हद्दीत समाविष्ट करावयाच्या क्षेत्राचा तपशील 
मौजे कबनूर मधील गट क्र . १९ / ३ अ, १९/ ३ ब , २० , २१, २३, २४ व २५ . 

___ अनुसूची “ ब ” 

इचलकरंजी नगरपरिषदेच्या सुधारित सीमा 
उत्तर : मौजे कबनूर गट नं . २० चे उत्तर पश्चिम कोपऱ्यापासून पुढे गट नं . २५ व २६ चे उत्तर हद्दीने पूर्वेस स्टेशन रस्ता 
सदर रस्त्याच्या पश्चिम हद्दीने गट नं .२६ चे पूर्व उत्तर रस्त्यापर्यंत व तिथून उत्तर हद्दीने पूर्वेकडील स्टेशन रस्ता ओलांडून रस्त्याचे 
पूर्व हद्दीने दक्षिणेकडे गट नं . ४५ च्या उत्तर पश्चिम कोपऱ्यापर्यंत व नंतर गट नं .४५ च्या उत्तर हद्दीने गट नं .४५ चे उत्तर 
पूर्व कोपऱ्यापर्यंत तेथून शहापूर गावचे गट नं . ७४८ च्या पश्चिम हद्दीने उत्तरेस गट नं . ८२४ , ८२५ , ८२६, ८२७, ८२८ , ८३३ , 
८३४ , ८३६, ८३७, ८४०, ८५३, ८५४ , ८५५ , ८५६ , ८५७, ८५८ च्या पश्चिम उत्तर कोपऱ्यापर्यंत तेथून शहापूर गावचे गट 
नं . ८५८ चे उत्तर हद्दीने पूर्वेकडे गट नं . ८५८ , ८५९ , ८६३, ८६४ , ८६५, ८६६ , ८६७, ८६८ , ८६९ , ८७० , ८७१, ८७२ , 
८७३, ८७४ , ८७५ , ८७६, ८८७, ८८८ , ९०३ , ९०५, ८०६ , ३० , ३२ , ३३ , ३४ , ३५ , ३७, ३८ , ५७, ६३ चे उत्तर हद्दीपर्यंत 
सांगली रस्ता पश्चिम बाजूपर्यंत . 

पूर्व : मौजे शहापूर गावचे गट नं . ६३ चे उत्तर पूर्व कोपऱ्यापासून दक्षिणेस पूर्वहद्दीने गट नं . ६३, ६४ , ६५ , १४४ , १५५ , 
१५६ , १५७, १५८ , १५९, १६०, १६१, १६४ , १६५ , १६६, १६७ तिथून पुढे इचलकरंजी हद्दीतील उत्तर हद्दीने स ६३६अ, 
६३६ब व ६३७, ६३८ , ७१० , ६४, ६५ , ६६ च्या उत्तर पूर्व कोपऱ्यापर्यंत पढे दक्षिणेस रि . स . नं . ६६ , ६७ , ६८ , ७७ , ७८ , 
७९, ८० , ८१, ७११, ९८ , ९९, १००, १०१, १०४ व नंतर इचलकरंजी कुरुंदवाड रस्ता ओलांडून त्या पुढे रि . स .नं . १०५ , ११६ , 
११७, ११८ , ११९ च्या पूर्व हद्दीने रि . स.नं . ११९ च्या दक्षिणेस पूर्व कोपऱ्यापर्यंत पुढे रि .स .नं . १२८ , १२९, १३०, १३१ च्या उत्तर 
हद्दीने इचलकरंजी रि . स.नं . १३१ च्या दक्षिण पूर्व कोपऱ्यापर्यंत . 

दक्षिण : इचलकरंजी गावाचा रि . स.नं . १३१ च्या दक्षिण पूर्व कोपऱ्यापासून पुढे पश्चिमेस पंचगंगा नदीच्या उत्तर तिराने 
इचलकरंजीचा रि . स.नं . ३६१ च्या दक्षिण पश्चिम कोपऱ्यापर्यंत पुढे पश्चिमेस ओढा ओलांडून रि . स.नं . ३६२ च्या पश्चिम , दक्षिण 
व उत्तर हद्दिने ओढ्याच्या तिरापर्यंत पुढे ओढा ओलांडून पूर्वेस रि . स.नं . ३६१ पर्यंत . 

पश्चिम : इचलकरंजी रि . स.नं . ३६१ च्या ओढ्याच्या पूर्व तिरापासून पुढे उत्तरेस रि . स.नं . ३६१, ३६३, ३७० , ३७१, ३७३, 
३८०, ३८१, ३८२, ३८३ , ३८४ , ३८५ , ६९९ , ७००, ७०१, ३८६, ३८७ च्या पश्चिम हद्दीने पुढे इचलकरंजी चंदूर रस्ता ओलांडून 
इचलकरंजी गावाच्या पश्चिम हद्दीने रि . स.नं . ४८३, ४८५, ४८६, ४८७, ४८८ , ४८९, ४९०, ४९५ , ४९६ , ४९७, ५०३, ५०४ , 
५०६ , ५०७, ५२९, ५३० , ५३१, ५३३, ५३४ , ५३८ पुढे पूर्वेस इचलकरंजी हद्दीतील सर्व्हे नं . ५३८ , ५३७ च्या बाजूनी रि . स.नं . 
५३९ चे दक्षिण पश्चिम कोपऱ्यापर्यंत पढे उत्तरेस रि . स. नं . ५३९ , ५४० , ५४२ च्या पढे उत्तर दिशेने कबणर गावाचा गट नं . 
१५४ चे पश्चिम हद्दीने पुढे गट नं .३०६ च्या दक्षिण हद्दीने दक्षिण पश्चिम कोपऱ्यापर्यंत पुढे उत्तरेस पश्चिम हद्दीने गट नं . ३०६ 
च्या उत्तरेस गट नं . ३१८ , ३१७, ३१६, ३१५ , ३१४ , ३१३, ३११, ३१० पुढे रस्ता ओलांडून गट नं . ११० , १११, ११६ , ११७ , 
७८ च्या पश्चिम हद्दीने पुढे पश्चिमेस गट नं . ६८ , ६६ च्या दक्षिण हद्दीने पुढे गट नं . ६६ चे दक्षिण पश्चिम कोपऱ्यापर्यंत व 
पुढे उत्तरेस गट नं . ६६ चे पश्चिम हद्दीने गट नं . १९ / ३ अ व १९ / ३ ब च्या अग्नेय कोपऱ्यापर्यंत तेथून पुढे पश्चिमेस गट 
नं . १९ / ३ अ व १९ / ३ ब च्या दक्षिण हद्दीने सदर गट नंबरच्या नैऋत्य कोपऱ्यापर्यंत तेथून उत्तरेला गट नं . १९ / ३ अ व १९ / 
३ ब व गट नं . २० चे पश्चिम हद्दीने गट नं . २० च्या उत्तर पश्चिम कोपऱ्यापर्यंत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज. ना . पाटील , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट २१ , २०१४/ श्रावण ३० , शके १९३६ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 21st August 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965 . 

No . MUP. 2008 /2938 / C . R . 466 /Reconstruction - 17 /UD - 19 . - Whereas , by Government 
Proclamation , Urban Development Department, No . MUP . 2008 / 2968 /C . R . 466 /UD - 19 , dated the 
27th August 2009 , published in the Maharashtra Government Gazette , Extraordinary Part - I- A , 
Pune Division , dated the 27th August 2009 , the Government of Maharashtra had announced its 
intention to issue a notification , in exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub -section ( 1) 
of section 6 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships 
Act , 1965 (Mah .XL of 1965 ), with a view to alter the limits of the Ichalkaranji Municipal Council in 
District Kolhapur, so as to include therein the local areas specified in Schedule “ A ” in said 
Proclamation ; 

And whereas, objections and suggestions received pursuant to the said Proclamation have 
been considered by the Government ; 

And whereas, having regard to the factors mentioned in clause ( 2 ) of article 243 - Q of the 
Constitution of India , it is considered expedient to alter the limits of the Ichalkaranji Municipal 
Council in District Kolhapur so as to include therein the areas specified in Schedule “ A ” 
hereto . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub -section ( 1) of section 
6 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 
(Mah .XL of 1965 ), and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra 
hereby alters the limits of Ichalkaranji Municipal Council in District Kolhapur, so as to include 
therein the areas specified in Schedule “ A ” hereto . The revised boundaries of the Ichalkaranji 
Municipal Council shall be such as is specified in Schedule “ B ” hereto . 

Schedule “ A ” 
Description of the local area to be included in Ichalkaranji Municipal Council 
Gat No. 19/3 A , 19/3 B , 20 , 21 , 23 , 24 and 25 of Mouje Kabnur 

Schedule " B " 
Revised boundaries of the Ichalkaranji Municipal Council 
North : Out of village Kabnur from the North - West corner forwarded Gat No. 20 from North 
side of Gat No.25 and 26 to Station Road aligning upto North - East road of Gat No. 26 along the 
Western boundary of Gat No. 45 upto North -West corner of Gat No. 45 and then along the southern 
boundary of and then towards South along the eastern boundary of road upto the North -West 
corner of Gat No. 45 then towards East along the northern boundary of Gat No. 45 upto the North 
East corner ofGat No. 45 . Then along the western boundary of Gat No. 748 of village Shahapur to 
the North Gat No. 824 , 825 , 826 , 827 , 828 , 833 , 834 , 836 , 837 , 840 , 853, 854, 855 , 856 , 857 upto the 
North -West corner of Gat No. 858 then along the northern boundary of Gat No. 858 to the East Gat 
No. 858 , 859 , 863 , 864 , 865 , 866 , 867, 868 , 869 , 870 , 871, 872, 873 , 874 , 875 , 876 , 887, 888, 903 , 905 , 
806 , 30 , 32 , 33 , 34 , 35 , 37 , 38 , 57 upto the northern boundary of Gat No.63 upto the West side of 
Sangli Road . 

East : Starting from North -East corner of Shahapur Gat No.63. Then towards the South along 
the eastern boundaries ofGat No. 63, 64, 65 , 145 , 155 , 156 , 157, 158, 159 , 160 , 161, 164, 165 , 166 , 167 
then starting from Ichalkaranji northern boundary of Ichalkaranji R .S . No. 636 A , 636 B , 637, 638 , 
710 , 64 , 65 , 66 upto the North - East corner of Gat No. 66 then towards South R . S . No. 66 , 67 , 68 , 77, 
78 , 79 , 80 , 81 , 711 , 98 , 99 , 100 , 101, 104 then crossing the Ichalkaranji Kurundwad road to the South 
R . S . No. 105 , 116 , 117 , 118 , 119 upto the South -East corner of the R . S . No . 119 then along the northern 
boundary of R . S . No. 128 , 129 , 130 , 131 and upto the South -East corner of R . S . No. 131 of Ichalkaranji. 
417 106 - 37-(7 .3. fq .) - ( - 7 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग, ऑगस्ट २१ , २०१४/ श्रावण ३० , शके १९३६ 


South : Starting from Southern -East corner of R . S . No . 131 of village Ichalkaranji and then 
to the West along with the northern boundary of Panchaganga river upto the South -East corner of 
R . S . No. 361 then to the west crossing the Nalla along the South -East and North boundary of 
R . S . No. 362 of Ichalkaranji upto the bank of Nalla . Then crossing the Nalla to the East upto 
R . S . No. 361. 

West : Starting from the Eastern bank of Nalla of R .S . No. 361 towards North R .S . No. 361 of 
Ichalkaranji. Then to the North by Western boundaries of R . S . No. 361, 363, 370 , 371 , 373 , 380, 381, 
382 , 383, 384 , 385 , 699 , 700 , 701, 386 , 387 then crossing Ichalkaranji Chandur road then along the 
Western boundary of Ichalkaranji R . S . No. 483 , 485 , 486 , 487, 488 , 489 , 490 , 495 , 496 , 497 , 503 , 504 , 
506 , 507 , 529 , 530 , 702, 533, 534 , 538 then to the East along the Northern boundaries of R . S . No . 
538 , 537 of Ichalkaranji upto the South -West corner of 539 and then towards North R . S . No. 539 , 
540, 542 then towards North along the Western boundary of Gat No. 154 of village Kabnur and 
then along Southern boundary of Gat No. 306 upto the South - West corner of Gat No. 306 and then 
towards North along the Western boundary of Gat No . 306 , 318 , 317 , 316 , 315 , 314 , 373 , 311 , 310 
then crossing the Kolhapur road Gat No. 110 , 111 , 116 , 117 , 78 and then along the Western boundary 
of Gat No. 78 towards West Gat No . 68 , 66 upto the South -West corner of Gat No. 66 then towards 
North along with the Western side of Gat No. 66 then towards West along the Southern boundary 
of Gat No. 68, 66 upto the South - East corner of No . 19 /3A , 19 / 3B then towards West along the 
Southern side of Gat No. 19 / 3A , 19 /3B upto the South -West corner of those Gat number and then 
further along the Western boundary of Gat No . 19 /3A and 19 /3B and 20 up to North -West corner of 
Gat No. 20 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


J. N . PATIL 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट २१, २०१४ / श्रावण ३० , शके १९३६ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २१ ऑगस्ट २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी. २०११/सीआर-१५ /(१)/ पं. रा. ५. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा 
महा. पाच ) यांचे कलम ४ यासह २५४ चे पोट- कलम (१) चा खंड ( क ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत 
महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या 
स्तंभ ( ५ ) मध्ये नमूद विनिर्दिष्ट केलेल्या भूमापन क्रमांक समाविष्ट असलेली स्थानिक क्षेत्रे स्तंभ (६ ) मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
दिनांकापासून कोल्हापूर जिल्ह्यातून वगळीत आहे . 

अनुसूची 


स्थानिक क्षेत्र 


अ . क्र . 
(१ ) 


जिल्हा 
( २ ) 


गट 
( ३ ) 


निवडणूक विभाग 

( ४ ) 
कबनूर 


वगळण्याचा दिनांक 

( ६ ) 


१. 


कोल्हापूर 


हातकणंगले 


२१ ऑगस्ट २०१४ 


मौ . कबनूर मधील 
गट क्र . १९ /३अ, १९ / ३ब , 

२० , २१, २३ , २४ व २५ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . नरेश गिते, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ- ( म . उ.वि .) - ८१ - २अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , ऑगस्ट २१, २०१४ / श्रावण ३० , शके १९३६ 
RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001, dated the 21st August 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT , 1961. 

No. ZPB . 2011/ C . R . 15 ( 1 )/PR 5 . — In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of 
sub - section ( 1 ) of section 254 read with sub -section ( 1 ) of section 4 of the Maharashtra Zilla 
Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 (Mah . V of 1962) and of all other powers enabling it 
in this behalf, the Government of Maharashtra hereby excludes from the Kolhapur District, the 
local areas specified in column (5 ) of the Schedule appended hereto , with effect from the date 
mentioned in column (6 ) thereof . 

Schedule 


Sr. No 

( 1 ) 


District 

( 2 ) 


Block 

( 3 ) 


Electoral Division 

( 4 ) 


Local Areas 

(5 ) 


Date of Exclusion 

(6 ) 


1. 


Kolhapur 


Hatkangale 


Kabnur 


21st August 2014 


Mouje Kabnur 
Gat No . 19 / 3A , 19 /3B , 

20 , 21 , 23, 24 , 25 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . NARESH GITE , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , ऑगस्ट २१, २०१४ / श्रावण ३० , शके १९३६ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २१ ऑगस्ट २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी. २०११/सीआर-१५ /(२) /पं.रा . ५. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ (१९६२ चा 
महा . पाच ) यांच्या कलम ५ यासह २५६ चे पोट - कलम ( १) चा खंड ( ख ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत 
महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या 
स्तंभ ( ५ ) मध्ये नमूद विनिर्दिष्ट केलेल्या भूमापन क्रमांकाचा समावेश असलेले स्थानिक क्षेत्र, स्तंभ क्रमांक ( ६ ) मध्ये त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविलेल्या दिनांक २१ ऑगस्ट २०१४ पासून कोल्हापूर जिल्ह्याच्या हातकणंगले गटातून वगळीत आहे आणि त्या प्रयोजनार्थ शासकीय 
अधिसूचना, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक पीएसई. १०९६ / प्र. क्र . ११४ / ०५, दिनांक १९ सप्टेंबर १९९६ मध्ये खालीलप्रमाणे 
सुधारणा करीत आहे : 

उक्त अधिसूचनेच्या अनुसूचीमध्ये , कोल्हापूर जिल्ह्याशी संबंधित नोंद १३ मध्ये हातकणंगले तालुक्याशी संबंधित स्तंभ ( ३ ) 
मधील नोंदीसमोर स्तंभ ( ४ ) मध्ये “ हातकणंगले ” या शब्दाऐवजी पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

खालील स्थानिक क्षेत्र वगळून 
___ “ मौ . कबनूर मधील गट क्र . १९ / ३अ, १९ / ३ब , २० , २१ , २३,२४ व २५ . ”. 

अनुसूची 


अ . क्र . 


गट 


स्थानिक क्षेत्र / तालुका 


(१) 


जिल्हा 
(२ ) 


(३) 


निर्वाचक गण 

( ४ ) 


वगळण्याचा दिनांक 

( ६ ) 


कोल्हापूर 


हातकणंगले 


कबनूर 


२१ ऑगस्ट २०१४ 


मौ . कबनूर मधील 
गट क्र . १९ / ३अ, १९ / ३ब, 
२० , २१, २३,२४ व २५ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . नरेश गिते , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , ऑगस्ट २१, २०१४ / श्रावण ३० , शके १९३६ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001, dated the 21st August 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT , 1961. 

No . ZPB . 2012 / C . R . 15 ( 2 ) /PR 5 . — In exercise of the powers conferred by clause (b ) of 
sub -section ( 1 ) of section 256 read with section 5 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat 
Samitis Act , 1961 (Mah . V of 1962 ) and of all other powers enabling it in that behalf, the Government 
of Maharashtra hereby excludes from the Hatkangale Block of Kolhapur District, the local areas 
specified in column (5 ) of the Schedule appended hereto , with effect from the day of 21st August 
2014 ; and for that purpose amends the Government Notification , Rural Development and Water 
Conservation Department, No. PSE - 1096 /C . R . 114 /05 , dated the 19th September 1996 as follows, 
namely : 

In the Schedule appended to the said notification , in entry 13 relating to Kolhapur 
District, against entry in column ( 3 ) relating to Hatkangale Taluka , in column (4 ), for the 
words “ Hatkangale Block ” the following shall be substituted , namely : 

“ Hatkangale Block excluding the following local areas : 

Mouje Kabnur Gat No. 19/ 3A , 19 /3B , 20 , 21 , 23 , 24 , 25 . ” . 


Schedule 


Electoral College 


Sr . No 

( 1 ) 


District 

( 2 ) 


Block 

( 3 ) 


Local Areas 

(5 ) 


Date of Exclusion 

(6 ) 


(4 ) 


Kolhapur 


Hatkangale 


Kabnur 


21st August 2014 


Mouje Kabnur 
Gat No. 19 /3A , 19 / 3B , 

20 , 21, 23, 24 , 25 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . NARESH GITE , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट २१ , २०१४ / श्रावण ३० , शके १९३६ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ , फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक २१ ऑगस्ट २०१४ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम . 

क्रमांक झेडपीबी. २०१२/ सीआर. १५ /( ३)/ पं. रा.-५ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम ( १९५९ चा तीन ) याचे कलम ( ४ ) चे पोट 
कलम ( २) चा खंड ( ख ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करून व भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ चा खंड ( ग ) व त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार 
व संविधानाच्या भाग- नऊ च्या उद्देशार्थ आणि स्थायी समिती जिल्हा परिषद, कोल्हापूर, ग्रामपंचायत , कबनूर आणि ग्राम सभा , कबनूर यांच्याशी 
विचारविनिमय करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ (३ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कबनूर या महसुली गावाच्या 
समोरील स्तंभ ( ३ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या भूमापन क्रमांकाचा समावेश असलेले स्थानिक क्षेत्र त्याच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकापासून 
गावाचा भाग म्हणून राहणार नाही असे जाहीर करीत आहे . 

अनुसूची 


अ . क्र . 


गाव 


स्थानिक क्षेत्रे 

( ३ ) 


गाव म्हणून संपुष्टात आल्याचा दिनांक 

( ४ ) 


१ 


कबनूर 


२१ ऑगस्ट २०१४ 


मौ . कबनूर मधील गट क्र . १९ / ३अ , 
१९ / ३ब, २०, २१, २३, २४ व २५ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . नरेश गिते , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , ऑगस्ट २१, २०१४ / श्रावण ३० , शके १९३६ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001, dated the 21st August 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS ACT . 

No . ZPB . 2011/C .R . 15 (3 )/PR . 5 . — In exercise of the powers conferred by clause (6 ) of sub 
section ( 2 ) of section 4 of the Maharashtra Village Panchyats Act ( III of 1959) , read with clause 
(g ) of article 243 of the Constitution of India , and of all other powers enabling it in that behalf, 
and in partial modification of all earlier notifications issued in this behalf, and after consultation 
with the Standing Committee of the Kolhapur Zilla Parishad , Village Panchayat, Kabnur and 
Gram Sabha, Kabnur in Kolhapur District , the Government ofMaharashtra , hereby declares that 
the local areas comprising the survey numbers specified in column ( 3 ) of the Schedule appended 

to , comprising the revenue village Kabnur , as specified in column (2 ) thereof, shall cease to 
be the village , for the purposes of Part IX of the Constitution , with effect from the date shown 
in column (4 ) thereof : 


Gra 


vernm 


Schedule 


Sr. No. 


Village 


Local areas 

( 3 ) 


Date of Cessation 

(4 ) 


( 1 ) 


Kabnur 


21st August 2014 


Mouje Kabnur Gat No. 19/ 3A , 

19/3B , 20 , 21, 23 , 24 , 25 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR. NARESH GITE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


